सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-४ (१) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, WR. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.राजेंद्र कचरु 
नबले, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांची बदली प्रशासकीय 
कारणास्तव प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) येथे श्री.एम.आर.पाटील, सहायक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदाबर करण्यात येत आहे. 

2. श्री.राजेंद्र कचरु नवले, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, 


परिबहन आयुक्‍त यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, नेमणूकोच्या ठिकाणी 


तात्काळ रुजू व्हावे. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
%. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
( fat. 1) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य) 

श्री.राजेंद्र कचरु नवले, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन आयुक्‍त्त कार्यालय, मुंबई. 
निबासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवडनस्ती (परि-४) 


क I: Transfer order -2012 (new) i 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-४ (२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन अदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.एम.आर.पाटील, 
सहायक प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) यांची बदली प्रशासकोय 
कारणास्तव परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई येथे श्री. राजेंद्र कचरु नवले, सहायक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदाबर करण्यात येत आहे. 
र. श्री.एम.आर.पाटील, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य) यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून, नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
2. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


2 


शासनाचे सह सचिव 

प्रति, । 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य) 

श्रो.एम.आर.पाटील, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य) 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवडनस्ती (परि-४) 


t:Vranster तात्या -2012 (new) 12 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-४ (2) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.जी.व्ही.डेंगळे, 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, पुणे यांची बदली प्रशासकौय कारणास्तव 
उप प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, नंदुरबार येथे श्री. अनिल शांताराम आहेर, सहायक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 

2 श्री.जी.व्ही.डेंगळे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, 


नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
2. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
x. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


टी राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


शौ 


( भि.रा. ats 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, धुळे/पुणे 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नंदुरबार. 
श्री.जी.व्ही.डेंगळे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, पुणे 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नंदुरबार 


निवडनस्ती (परि-४) 


H:Transter order -2012 (new) 13 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१९१/परि-४ (४) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन बिभागातील श्री.एम.डी.बाघमारे , 


सहायक प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सोलापूर यांची बदली प्रशासकीय 
कारणास्तव प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (शहर) येथे रिक्‍त पदाबर करण्यात येत आहे. 
2. श्री.एम.डी.बाघमारे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, उप 


प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, सोलापूर यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, 


नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
३ हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


daw) 
( भि.रा.वाढवे ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिबहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर)/पुणे 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सोलापूर. 
श्री.एम.डी.बाघमारे, सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, सोलापूर 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर 
निवडनस्ती (परि-४) 


poe [: Transfer order -2012 (new) 14 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-ड (५) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.जे.जे.पबार, 
सहायक प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाशिक यांची बदली प्रशासकोय 
कारणास्तब उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जळगांब येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 

र. श्री.जे.जे.पवार, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, नाशिक यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, 


नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
we संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


१७) 
( भिरा.वाढवे ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक/धुळे 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगांव 
श्री.जे.जे.पवार, सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाशिक 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/जळगांव 
निवडनस्ती (परि-४) 


11 franster order -2012 (new) 13 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-४ (६) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 

शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.सतीश के.मंडोरा, 
सहायक प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अहमदनगर यांची बदली प्रशासकौय 
कारणास्तव प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाशिक येथे श्री.जे.जे.पवार, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 
र्‌. श्री.सतीश के.मंडोरा, सहायक प्रादेशिक परिबहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, उप 
प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, अहमदनगर यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून, नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
3. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व vi व 


Sha) 
( भि.रा.वाढवे ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, नाशिक 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अहमदनगर 
श्री.सतीश के.मंडोरा, सहा.प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, उप प्रादे. परिबहन कार्यालय, अहमदनगर 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/नाशिक 
निवडनस्ती (परि-४) 


Hcl ranster order -2012 (new) 16 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-४ (७) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.अनिल शांताराम 
आहेर, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नंदुरबार यांची बदली 
प्रशासकोथ कारणास्तब प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, ठाणे येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
x. श्री.अनिल शांताराम आहेर, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा 
कार्यभार, प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, धुळे यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून, नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

ह. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांवाने, 

the) 


( भि.रा.बाढवे ) 
शासनाचे सह सचिव 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिबहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, धुळे/ठाणे 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नंदुरबार 
श्री.अनिल शां.आहेर, सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नंदुरबार 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार/ठाणे 
: निवडनस्ती (परि-४) 


ii त्राऊिल तल -2017 (news 17 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-४ (८) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 
शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.खंडेर 
मा.देशमुख, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर यांची बदः 
प्रशासकीय कारणास्तव प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे येथे श्री.जी-व्ही.डेंगळे, सहायक प्रादेशिक alae 
अधिकारी यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 
र. श्री.खंडेराव मा.देशमुख, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभा 
प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, कोल्हापूर यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवू 
नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

x संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


( भि.रा.वाढेवे ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
TART आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७दैशिक परिबहन अधिकारी, कोल्हापूर/पुणे 
श्रा.खंडेराव मा.देशमुख, सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर 
fara लेखाधिकारी, मुंबई. 
oye व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
॥5ल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/पुणे 
1-वडनस्ती (aR) 


न| Ope 18 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-४ (९) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.एच.जी.पाटील, 
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर यांची बदली प्रशासकीय 
कारणास्तव प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 

2. श्री.एच.जी.पाटील, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, 
नेमणूकोच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


( हि ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिबहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, कोल्हापूर/मुंबई (पूर्व) 

श्री.एच.जी.पाटील, सहा. प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, कोल्हापूर 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

निबडनस्ती (परि-४) 


H:Transfer order -2012 (new) 9 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-ड (Ro) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार बाहन विभागातील श्री.आर.ई.नेरकर, 
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर यांची बदली प्रशासकौय 
कारणास्तव प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, मुंबई (पश्‍चिम) येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 

2. श्री.आर-ई.नेरकर, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, 


प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, कोल्हापूर यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, 


नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
2. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


Ly 


शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर/मुंबई (पश्‍चिम) 
श्री.आर.ई.नेरकर, सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 
निवडनस्ती (परि-४) 


H:Transfer order -2012 (new) 20 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-४ (११) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


थासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.एस.डी.सूर्यवंशी, 
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद यांची बदली प्रशासकौय 
कारणास्तव उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीड येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
2. श्री.एस.डौ.सूर्यबंशी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरंगाबद यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, 
नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या शिश 
( भि.रा.वाढवे ) 
शासनाचे सह सचिव 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, औरंगाबाद 

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीड. 

श्री.एस.डी.सूर्यबंशी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/बीड 
निवडनस्ती (परि-४) 


H:Transfer order -2012 (new) 21 


सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शांसन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र.१११/परि-४ (१२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्री.चंद्रशेखर 
एस.चव्हाण, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) यांची तसेच 
श्री.राजेंद्र एन.शिंदे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांची, 
त्यांच्या विनंतीनुसार आपआपसात अनुक्रमे उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग व प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय, मुंबई (मध्य) येथे बदली करण्यात येत आहे. 


र. श्री.चंद्रशेखर एस.चव्हाण व श्री.राजेंद्र एन. शिंदे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी. 
त्यांच्या पदाचा कार्यभार, अनुक्रमे प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, मुंबई (मध्य) ब उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, नेमणणूकीच्या 
ठिकाणी, तात्काळ रुजू व्हावे. 


३. RAR एस.चव्हाण व श्री.राजेंद्र एन. शिंदे, सहायक प्रादेशिक परिबहन अधिकारी यांच्या 
बदल्या त्यांच्या विनंतीवरुन करण्यात आल्या असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी तसेच बदली प्रवास भत्ता 
अनुज्ञेय असणार नाही. 


ड्‌. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
ष्‌. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ee 


शासनाचे सह सचिव 
प्रति- महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य)/पनवेल 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 
श्री.चंद्रशेखर एस.चव्हाण, सहा.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परि. कार्यालय, मुंबई (मध्य) 
श्री.राजेंद्र एन. शिंदे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रा.प.का.सिंधुदुर्ग 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई- 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग / निवडनस्ती (परि-४) 


F: Transfer order -2012 (new) 22 


